श्री व्यंकटेश एज्युकेशन सोसायटी, अहमदनगर संचलित 
स्ट्रॉबेरी इंग्रजी प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, संगमनेर 
शहर, जि.अहमदनगर या शाळेचे, मौ.घुलेवाडी, 
ता.संगमनेर, जि.अहमदनगर येथे केलेल्या स्थलांतरास 
कार्योत्तर मान्यतेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः WTR ३२१७/प्र.क्र.३८०/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : 3१ ऑगस्ट, २०१८ 
वाचा :- 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ २०१२/(५९/१२)माशि-२, 
दिनांक ३१ जुले, २०१३. 
संदर्भ :- विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे यांचे क्र.शिउसं/प्राथ/२०३/पुवि/२०१७/५०३७ 
दिनांक २८ FS, २०१७ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

श्री व्यंकटेश एज्युकेशन सोसायटी, अहमदनगर संचलित स्ट्रॉबेरी इंग्रजी प्राथमिक (इयत्ता १ली ते 
७ वी - राज्य मंडळ) व माध्यमिक (इयत्ता ८ वी ते १० वी - सीबीएसई बोर्ड) शाळा, संगमनेर शहर, 
जि.अहमदनगर या शाळेचे, मौ.घुलेवाडी, ता.संगमनेर, जि.अहमदनगर येथे केलेल्या स्थलांतरास 
कार्योत्तर मान्यता प्रदान करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झाळेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

सदर झाळेचे अपुऱ्या भौतिक सुविधा व अपुरी जागा या कारणास्तव प्रशस्त इमारतीत केलेल्या 
स्थलांतरास खाली नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. :- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची, किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
(२) स्थलांतरापूर्वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांचे जवळच्या शाळेत/ स्थलांतराच्या ठिकाणी समायोजन केले आहे व 
याबाबत कोणतीही तक्रार/ आक्षेप नाही याबाबत तसेच स्थलांतरीत ठिकाणची इमारत विद्यार्थ्यासाठी 
सुरक्षित आहे याबाबत शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांनी खात्री करणे आवश्‍यक 
राहील. 
(3) स्थलांतरास सर्व शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सहमती असावी. तसेच सर्व पात्रताधारक शिक्षक व 
शिक्षकेतर कर्मचारी यांना स्थलांतरित ठिकाणी सामावून घेण्यात आळे आहे व त्यांच्या सेवाशर्तीमध्ये बदल 
करण्यात येणार नाही याबाबत संस्थेचे अध्यक्ष/ सचिवांचे रू.१००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर नोटरी केलेले 
शपथपत्र घेण्यात यावे. 
(४ बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ नुसार व शासनाकडून वेळोवेळी 
देण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार, शाळेसाठी पक्की इमारत व सर्व भौतिक सुविधा व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध 
करून देण्यात येतील, याबाबत संस्थेचे अध्यक्ष/ सचिवांचे रू.१००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर नोटरी केलेले 
शपथपत्र घेण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२१७/प्र.क्र.३८०/एसएम-१ 


(५) सदर स्थलांतरीत शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तींमध्ये 
बदल होणार नाही. 
(६) शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/ वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत शासनाकडून वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, शासन निर्णय, आदेशा इ. चे पालन करणे संस्थेस बंधनकारक 
राहील 
(७ सदर झाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत ठिकाणी मंजूरी 
देण्यात यावी. 
(८) सदर शाळा इंग्रजी माध्यमाची कायम विनाअनुदानित/स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा असल्याने शाळेतील 
शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण दायित्व संस्थेवर राहील. 

सदरहू स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास 
स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
(१०) भविष्यात शासन मान्यतेशिवाय शाळेचे स्थलांतरण करण्यात येणार नाही, याची संस्थेने दक्षता घेणे 
आव्यक राहील. 
२. वरील अट क्र.(२), (३) व (४) ची पूर्तता झाल्यावर, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे 
यांनी सदरहू शाळेच्या स्थलांतरास मान्यता देण्याबाबत आवश्‍यक पुढील कार्यवाही करावी व केलेल्या 
कार्यवाहीबाबत शासनास कळविण्यात यावे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८३११४२७४७८८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Pravin Raj ndhe 


Pravin Rajaram १५५००५५ 
Mundhe eres 
(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, १७ डॉ.आंबेडकर रोड, कॅम्प रोड, 
पुणे- ४११ ००१. 
३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक), जिल्हा परिषद, अहमदनगर 
४) अध्यक्ष/ सचिव, श्री व्यंकटेश एज्युकेडहान सोसायटी, अहमदनगर 
५) निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


